महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाचे २०१५-१६ चे अर्थसंकल्पीय 
अंदाज व सन २०१४-१५ चे सुधारित 
अंदाज यांना मंजूरी मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१४/प्र.क्र.५३५/परि-१, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०१५ 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एसटीसी-०३१४/प्र.क्र.१५६/परि-१, दि.१७ मार्च, २०१५. 


२) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, मुंबई-८ यांचे 


पत्र क्र.राप/लेखा/अंववि/३१/२०१५-१६/६५, दि.१२ जानेवारी, २०१५. 


शासन निर्णय : 
मार्ग परिवहन महामंडळ कायदा १९५० च्या कलम ३२ अन्वये व महाराष्ट्र राज्य मार्ग 


परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५२ मधीळ नियम १४ अन्वये प्रदान केलेल्या Bala वापर 


करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रस्तावित केलेल्या सन २०१५-१६ च्या 


अर्थसंकल्पीय अंदाजास तसेच सन २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजास खाली नमूद केल्याप्रमाणे 


नियोजन विभागाने निश्‍चित केलेल्या योजनेच्या अधिन राहून शासन मान्यता देत आहे. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. शिक आश पुधारित अंदाज र्थसंकल्पीय अंदाज 
२०१४-१५ २०१५-१६ 
pasate 
र मनी व इम ५५०४.८३ १०१००.०० 
२ बसगाडया (अ) किमत २५५७६.४९ ४५४६६.६८ 
(ब) संख्या (१०३७) (२०८४) 
३ संयंत्र, यंत्रसामुग्री ब साधन साम २३९३३.५८ ४४२५.०३ 
'एकूण ३५०१४.९० ५९९९१.७१ 
साधनसंपत्ती: 7117111111 
रि निव्वळ अंतर्गत साधनसंप (-) ९०१९०.१० (-) ४११६.३७ 
२ राज्य शासनाकडून भांडवली अंशदान २९७७३.०० ॥____ त ,०० 
(प्रवासी करातून ५.५ % समायोजन) 
३ केंद्र शासनाकडून भांडबली अनुदान Foo | 9.00 | 
¥ राज्य शासनाकडून भांडबली अनुदान | 00 | ३२०३७.०० 
ष्‌ राज्य शासनाकडून अनुदान (बस स्थानव १८७८.०० ३९७५.०० 
आधुनिकीकरण व दर्जा वाढ) आणि 
मानवविकास योजना 
न पाधनसंपत्तीतील तूट/कर्ज इत्य ९३५५४.०० २८०९६.०८ 
'एकूण ३५०१४.९० ५९९९१.७१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१०१४/प्र.क्र.५३५/परि-१, 


२. मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम १९५० च्या कलम २६ नुसार बँका व इतर वित्तीय 


संस्थांकडून वर दर्शविल्याप्रमाणे कर्ज घेण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरीलप्रमाणे प्रस्तावित भांडवली खर्च हा त्या वर्षाच्या उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या मर्यादेत 


राहील, या अटीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अधिनियम, १९५२ च्या नियम १४ (2) खालील 


तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पाच्या अधिप्रमाणित प्रती केंद्र शासन, राज्य शासन व महालेखापाल, 


महाराष्ट्र-१, मुंबई यांना पाठविण्यात याव्यात. 


षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १००/१५/साउ, 


दिनांक १६/०६/२०१५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच राज्य सार्वजनिक उपक्रम पुर्विळोकन 
समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०९०३१४४४३४९७२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


oy? Digitally signed by Nitin J Ghiratkar 
N | t | Nn J DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Section Officer, 
postalCode=400032, 


Ghiratkar | sessmstena 
(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सचिव, भूपृष्ठ वाहतूक, भारत सरकार, नवी दिल्ली (पत्राने) 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
५. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई-८. 
६. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
८. महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी/ लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१ 
११.वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१२.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४), मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


